जिल्हा वार्षिक योजनेंमधून प्राप्त होणाऱ्या 
निधीमधून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना बाबतच्या 
शासन निर्णयात विभागाच्या नियंत्रणाखाली 
नव्याने सुरू झालेल्या शासकीय वैद्यकीय / 
आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या नावाचा 
समावेडा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२० 
वाचा: १) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७ जुले,२०१८ 
२) संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमुं / शाआमवरुज / 
जिवायो/आराखडा समावेश/आयु-४(२)/५४४५, दिनांक ०२.०६.२०२० 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं / 
शावैमवसरुबा / जिवायो / निधी / ३३१५ / २०२०, दिनांक ०९.०९.२०२० 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या उपरोक्‍त दिनांक २७.०७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय / दंत / 
आयुर्वेद महाविद्यालये तसेच त्यास संलग्नित असळेली रुग्णालये व प्रशिक्षण आरोग्य पथके येथे 
रुग्णसेवा व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी विभागास प्राप्त होणाऱ्या विविध लेखाशीर्षाखाली तसेच 
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या "हॉस्पीटळची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे " या योजनेमधून 
मिळणाऱ्या निधीमधून "यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना तसेच 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालय व रुग्णालय यांची यादी 
निर्गमित करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील नव्याने सुरू झालेल्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगाव तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती या संस्थेची 
नावे जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत निधी प्राप्तीसाठी समाविष्ट करण्याबाबतची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक १८.०७.२०१८ सह जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत संस्थेच्या यादीमध्ये 
नव्याने सुरू झालेल्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव तसेच शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती या संस्थेचा Bards करण्यास सदर 
शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिवायो-२०१६/प्र.क्र.१२८/प्रशञा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच संकेतांक २०२०१२०९१२२४३६००१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN roe 
MURLIDHA 22 2nzssicoseeros 
RRAO व्य 
DAHALE पाठी 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 
) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


मा. राज्य मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, Hares, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
१०) संचालक ,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन ,मुंबई. 
११) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
१२) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (का.१४८१) 
१३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (कार्यासन व्यय -१३) 
१४) विभागीय आयुक्त पुणे / नाशिक 
१५) जिल्हाधिकारी जळगाव / पुणे 
१६) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, बारामती 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


£39) 


S 


SS 


vo 


१७) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२०) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२१) सर्व सह /उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) कक्ष अधिकारी (आयु -२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्राळय, 
मुंबई. 

२४) निवडनस्ती (प्रशञा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


